शासकीय तांत्रिक विद्यालयांमधील बाह्य यंत्रणा 
कर्मचारी (मेस्को) व इतर सहकारी संस्था यांचेकडील 
पहारेकरी/सफाईगार व तासिका तत्वावरील 
कर्मचारी यांच्या मानधनावर करावयाच्या खर्चास 
मान्यता देण्याबाबत (२२०३ ३३९१. 


महाराष्ट्र शासन 
Ped रोजगार, उद्योजकता व नाविन्यता विभाग 
शासन ज्ञापन क्रमांक: प्रशामा/२०२२/प्र.क्र.१५७/व्यशि-४ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय, मुंबई- ४०० ०३२ 
दिनांक : १५.०७.२०२२ 


वाचा:- १. वित्त विभाग, शासन निर्णय क्र. विअप्र/प्र.क्र.३०/२०१३/विनियम,भाग-२, 
दि.१७.०४.२०१५ 
२. वित्त विभाग, शासन परिपत्रक क्र. अर्थसं-२०२२/प्र.क्र.४३/अर्थ-३, दि.०४.०४.२०२२ 
३. संचालक, व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण संचालनालय,महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांचे 
पत्र क्र.१५/प्रशासकीय मंजूरी/२०२२/२१०, दि. १४.०६.२०२२ 


ज्ञापन : 

उद्योग, उर्जा व कामगार विभाग, शासन निर्णय क्र. एसजीए-१५०६/प्र.क्र.९२२/काम-५, 
दि.८.११.२००६ अन्वये व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण संचालनालय व संचालनालयाच्या अधिपत्याखालील 
शासकीय तंत्र माध्यमिक शाळा/केंद्र तथा कनिष्ठ महाविद्यालये व प्रशासकीय कार्यालयांमध्ये पहारेकरी व 
WISIN या पदांचे काम ठेका पध्दतीवर मनुष्यबळ उपलब्ध करुन दिलेले आहे. सदर मनुष्यबळाचा खर्च 
सन २०२२-२३ या वित्तिय वर्षामध्ये मंजूर असलेल्या अर्थसंकल्पिय तरतुदीतून वित्त विभागामार्फत वितरीत 
तरतूद, खर्च करण्यासाठी मान्यता देण्याची व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण संचालनालयाने संदर्भाधीन क. ३ 
येथील पत्रान्वये शासनास विनंती केली आहे. 


२. सन २०२२-२३ या वित्तीय वर्षात लेखाशीर्ष २२३० अंतर्गत कंत्राटी सेवा (१०) या उद्दिष्टांतर्गत 
रु. ०५,९४,७८,०००/- (रु. पाच कोटी चौ-यान्नव लाख अठ्ठ्याहत्तर हजार फक्त) इतकी मूळ तरतुद मंजूर आहे. 
सन २०२२-२३ या आर्थिक वर्षात अर्थसंकल्पित असलेल्या एकूण मंजूर रु. ०५,९४,७८,०००/- इतक्या मंजूर 
अर्थसंकल्पिय तरतुदीतून वित्त विभागाकडून अर्थसंकल्पिय वितरण प्रणालीवर वितरीत करण्यात आलेले 
रु. १,२४,९०,३८०/- (रु. एक कोटी चोवीस लाख नव्वद हजार तीनशे ऐंशी फक्त) अनुदानास या ज्ञापनान्वये 
खर्चास प्रशासकिय मान्यता देण्यात येत आहे. 


३. सन २०२२-२३ या वित्तीय वर्षात अर्थसंकल्पित असलेल्या एकूण मंजूर रु. ०५,९४,७८,०००/- इतक्या 
मंजूर अर्थसंकल्पिय तरतुदीतून वर उल्लेख केल्याप्रमाणे वित्त विभागामार्फत वेळोवेळी अर्थसंकल्पिय वितरण 
प्रणालीवर वितरीत करण्यात येणारा खर्च मागणी क्र. झेड ए-०२, २२०३ तंत्रशिक्षण, १०३ तंत्रशाळा (०१) 
शासकीय तंत्र माध्यमिक शाळा (०१) (०१) शासकीय तंत्र माध्यमिक शाळा (अनिवायी (२२०३ ३३९१) 
(योजनेत्तर) या लेखाशिर्षांतर्गत अर्थसंकल्पिय अंदाजामध्ये (१०) कंत्राटी सेवा या लेखाशीर्षातून सन २०२२- 
२३ या वित्तीय वर्षात उपलब्ध असलेल्या तरतूदींमधून भागविण्यात यावा. 


शासन ज्ञापन क्रमांकः प्रशामा/२०२२/प्र.क्र.१५७/व्यशि-४ 


४. सदर खर्च वितरीत तरतूदीच्या मर्यादेत करण्यात यावा त्यानुसार संदर्भ क्र.२ येथील अटीच्या अधीन 
राहून मान्यता देण्यात येत आहे. तसेच, उपरोक्त खर्चाची अनुज्ञेयता तपासण्याची जबाबदारी, संचालक 
व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण संचाळनालय यांची राहील. 


५. सदर ज्ञापन, वित्त विभागाच्या शासन निर्णय क्रमांक : विअप्र/ प्र.क्र.३०/ २०१३/ विनियम, भाग-२, 
दि.१७.०४.२०१५ मधील वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका १९७८, भाग पहिला, उपविभाग ४ मधील अ.क्र.११ 
अनुसार “बाह्य यंत्रणेकडून करुन घेण्यात येणा-या कामाचा खर्च मंजूर करणे” या बाबी संबंधी प्रशासकीय 
विभागांना प्रदान करण्यात आलेल्या वित्तीय अधिकारानुसार तसेच संदर्भ HQ शासन निर्णय 
दि. ०४.०४.२०२२ मधील तरतुदीनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 


६. सदर शासन ज्ञापन महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आले असून त्याचा संकेतांक २०२२०७१५१६२९५३८१०३ असा आहे. हे ज्ञापन डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 
PRABHAKAR A 
SANKHE 


(प्रभाकर संखे ) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत: 
१. संचालक, व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण, व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण, संचालनालय महाराष्ट्र 
राज्य, मुंबई. 
२. प्रधान महालेखापाल (लेखापरिक्षा-१ व २), महाराष्ट्र-१, मुंबई. (संचालनालयामार्फत) 
३. प्रधान महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता -१ व २), महाराष्ट्र, मुंबई(संचाळनालयामार्फत) 
४. अधिदान व लेखाधिकारी, मुंबई (संचालनालयामार्फत) 
५. सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी/उपकोषागार अधिकारी (संचालनालयामार्फत) 
६. कक्ष अधिकारी (प्रशा-३), कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता व नाविन्यता विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
७. निवडनस्ती (व्यशि-४). 


पृष्ठ २ पैकी २ 


